महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम १०ड अंतर्गत 
मुद्रांक शुल्क आकारणीची अंमलबजावणी करण्याच्या 
अनुषंगाने नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हीस लि. (१७8!) या 
कंपनी सोबत सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी 
करण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- मुद्रांक-२०२१/६८/प्र.क्र.६९/म-१(धोरण) 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २५ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ:- १) शासन अधिसूचना क्र. मुद्रांक २०१५/१०४९/प्र.क्र.३३४/म-१ दिनांक ३ जून २०१६. 
२) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का.५/मुद्रांक-२१/ प्र.क्र.०६/ 
२०१६/४२१/२१,दिनांक २३/८/२०२१. 
३) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, आर.आय. क्र.३६-२०२१/००॥/₹, dtd. ०८.१०.२०२१. 


आदेशा:- 

राज्यातील शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था व बँक यांचे कामाच्या संदर्भात जे दस्त होतात, 
त्या दस्तांना अधिनियमानुसार आवऱ्यक तेवढे मुद्रांक शुल्क शासनाच्या GRAS या ई-पेमेंट प्रणालीद्वारे भरळे आहे 
का? याची खात्री करण्याची जबाबदारी या शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था व बँका यांचेवर महाराष्ट्र 
मुद्रांक अधिनियमातील कलम १० ड अन्वये सोपविण्यात आली असून याबाबत झासनाने दि. ३ जून २०१६ रोजी 
अधिसूचना निर्गमित करून कोणत्या विभाग / संस्थांच्या कोणत्या दस्तऐवजांसाठी ही जबाबदारी लागू राहील हे 
निश्चित केले आहे. 

तसेच शासनाच्या Ease of Doing Business (EODB) धोरणांतर्गत महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील 
कलम १०ड प्रणालीच्या वापरावर भर देण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने कलम १०ड ची अंमलबजावणीसाठी 
जास्तीत जास्त बँका व वित्तीय संस्था या प्रणालीमध्ये समाविष्ठ करुन घेण्याकरीता नोंदणी व मुद्रांक विभाग 
प्रयत्नशील आहे. सद्य:स्थितीमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांसह बँकींग व गैरबँकींग क्षेत्रातील एकूण ११ बँका ID अंतर्गत 
कार्यान्वित आहेत. तसेच भविष्यात सदर प्रणालीचा वापर करण्यास अनेक बँका व वित्तीय संस्था इच्छूक आहेत. 
या प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी National E-Governance Services Ltd. (NeSL) या संस्थेसमवेत 
सामंजस्य करार करणे आवश्‍यक आहे. 

National E-Governance Services Ltd. (NeSL) या संस्थेचा वित्तीय व्यवस्था स्थापित करणे हा उद्देश 
आहे, ज्यामध्ये कर्जदाराने दिलेल्या कर्जाचे डेटा आणि कागदपत्रे कर्जाच्या पोर्टफोलिओची सुविधा, आंतर-बाह्य 
बंडलिंग आणि डाउन-सेलिंगसाठी केंद्र उपलब्ध असतील. NeSL या संस्थेने आय.बी.बी.आय. च्या नियमन 
अंतर्गत डिजिटल डॉक्युमेंट एक्झिक्यूशन (डीडीई) प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. NeSL च्या सिस्टीमवर काम 
केल्यास ई-साइन आणि ई-स्टँप दोन्ही कार्यपद्धती सोपे आणि वेगवान होत असल्याने सदर प्रक्रिया आणि 
व्यवहारासाठी कमी खर्च लागतो. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम Ios अंतर्गत मुद्रांक शुल्क आकारणी 
करताना NeSL च्या माध्यमातून एकाच प्लॅटफार्मवर सर्व बँका मिळत असल्याने मुद्रांक शुल्क चुकविण्याची 


शासन आदेशा क्रमांकः मुद्रांक-२०२१/६८/प्र.क्र.६९/म-१(धोरण) 


शक्यता कमी आहे. जर एखाद्या बँकेने मुद्रांक शुल्क चुकविळे किंवा कमी आकारले तर सर्व बँका एकाच 


प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होत असल्याने त्याबाबत शोध घेण्यास मदत होणार आहे. NeSL च्या माध्यमातून यामध्ये 
अनेक बँकींग व गैरबँकींग क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांची भर पडेल. NeSL स्वत: कर्जदाराने दिलेल्या कर्जाचा डेटा 
आणि कागदपत्रे कर्जाच्या पोर्टफोलिओची सुविधा, आंतर-बाह्य, बंडलिंग आणि डाउन-सेलिंगसाठी किमान शुल्क 
आकारून सुविधा देणार असल्याने बँकांचा वेळ वाचेल. नागरिकांना कर्ज प्रकरणासाठी घर बसल्या ऑनलाईन 
सुविधा प्राप्त होणार असल्यामुळे त्यांचा वेळ वाचून पैशाची बचत होणार आहे. 


या सर्व बाबी लक्षात घेता, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कळम १०ड अंतर्गत मुद्रांक शुल्क आकारणीची 
अंमलबजावणी करणेकरिता व जास्तीत जास्त बँका व वित्तीय संस्थांना या प्रणालीमध्ये समाविष्ठ करुन 
घेण्याकरीता शासनास NeSL या कंपनीसोबत सामंजस्य करार (M.O.U.) करणे आव्यक आहे. यास्तव National 
E-Governance Services Ltd. (९७81) या कंपनीसमवेत करावयाच्या सामंजस्य करारावर शासनातर्फे स्वाक्षरी 
करण्यास या आदेशान्वये नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 


२. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११०२५१७१६३८२५१९ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sunil Malhari 


Jadhav ण 
(सुनिल जाधव) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- ४०० ०३२. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
३. मा.मंत्री (महसूल) / मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- yoo ०३२. 
४. मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई-४०० ०३२. 


५. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई- ४०० ०३२. 

६. मा. उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई- ४०० ०३२. 
मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई- ४०० ०३२. 
मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई- ४०० ०३२. 

. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई § Yoo ०३२. 

१०. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१२. अपर मुख्य सचिव, (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१३. प्रधान सचिव, (माहिती व तंत्रज्ञान विभाग), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


4 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मुद्रांक-२०२१/६८/प्र.क्र.६९/म-१(धोरण) 


१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. 


महालेखापाल १ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर . 


संचालक, नॅशनल ई- गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस लि., बेंगळूरू, कर्नाटक- ५६००४२. 
संचालक, नॅशनल इन्फॉरमॅटीक्स सेंटर, पुणे- ४११ ००७. 
निवडनस्ती, कार्यासन (म-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


